महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 
१९६७ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी 
गठित करण्यात आलेल्या समितीवरील 
अशासकीय सदस्याची नियुक्‍ती रद्द 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१५/२०२०/साशि-५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २०१८/प्र.क्र.२१२/२०१८ /साशि-५, 
दि.०६.०३.२०१९. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २०१९/प्र.क्र.८४/२०१९ /साशि-५, 
दि.१९.०७.२०१९. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी संदर्भ क्र. १ 
येथील दि.०६.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच 
संदर्भ क्र. २ येथील दि. १९.०७.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीस मुदतवाढ देण्यात 
आली असून समितीची कार्यकक्षा वाढविण्यात आली आहे. या शासन निर्णयान्वये सदर समितीवरील 
खालील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून 
रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र नाव पदनाम 
।१__ | श्री. अश्ुतोष विश्वनाथ देशपांडे सदस्य 
श्री. गुलाबराव आप्पाराव मगर सदस्य 
श्री. सुनिल एकनाथ वायाळ सदस्य 
श्री. रविद्र गोविद पांडे सदस्य 
५ प्रा. चंद्रकांत राजारामपंत जोशी सदस्य 
डॉ. राजशेखर शांकरराव बालेकर सदस्य 
डा. रामेश्वर सुर्यभानजी पवार सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१५/२०२०/साशि-५ 


2. हा arm निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००१२७१६२९००१६०८ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by 0. ya Rambhau Kah 
rent Of Maharash Higher And 
ICod 


Department, postalCode=40003; 


Dattatraya 
Rambhau Kahar = क कचल 
(द. रा. कहार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव , (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचाळनालयामार्फ़त) 

१३.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


